कर्नाटक विधानसभा निवडणूक-२०२३ 
करिता महाराष्ट्र राज्यातील सिमेळगतच्या 
मतदारांना मतदानाच्या दिवशी मतदान 
करण्यासाठी सुट्टी अथवा दोन तासांची 
सवलत देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : मतदान २०२३/प्र.क्र.९३/कामगार-९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४/०५/२०२३. 
संदर्भ:- भारत निवडणूक आयोग यांचे क्र.₹0॥/२९/२४/२०२३, दि.२९ मार्च, २०२३ 
रोजीचे प्रसिध्दी पत्रक 

शासन परिपत्रक 

आपल्या देझ्ाने लोकशाही पध्दती स्वीकारली असून १८ वर्षावरील नोंदणी झालेल्या सर्व नागरिकांनी 
प्रत्येक निवडणुकीमध्ये १०० टक्के मतदान करणे अपेक्षित आहे. ही बाब लक्षात घेता लोकप्रतिनिधीत्व 
कायदा,१९५१(भाग-२) मधील नियम १३५ (ब) नुसार मतदानाच्या दिवशी सर्वसाधारणपणे मतदारांना त्यांचा 
मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात येते किंवा काही ठिकाणी कामाच्या तासात योग्य 
ती सवलत देण्यात येते. मात्र गेल्या काही निवडणुकांमध्ये असे दिसून आले आहे की, संस्था/ आस्थापना इ. 
भरपगारी सुट्टी किंवा सवलत देत नाहीत. यामुळे अनेक मतदारांना त्यांच्या मतदानापासून वंचित रहावे लागते, जे 
लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. 
२. भारत निवडणूक आयोगाने निर्गमित केलेल्या आदेशाप्रमाणे कर्नाटक विधानसभा क्षेत्रांमध्ये दिनांक १० मे, 
२०२३ रोजी निवडणूक घेतली जाणार आहे. या निवडणूकीमध्ये कर्नाटक राज्यातील जे मतदार महाराष्ट्र राज्यातील 
सीमा लगतच्या (सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, उस्मानाबाद, लातूर व नांदेड) जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत आहेत, 
तथापि, त्यांची नावे कर्नाटक राज्यांतील मतदार यादीमध्ये समाविष्ट आहेत BST मतदारांना त्यांचा मतदानाचा 
हक्क योग्यरितीने बजावता यावा यासाठी खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत:- 

|) निवडणूक होणाऱ्या मतदान क्षेत्रात मतदार असलेले कामगार/अधिकारी/कर्मचारी यांना मग ते 
कामानिमित्त निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्राबाहेर कार्यरत असले तरीही त्यांना निवडणुकीच्या दिवशी मतदानाचा हक्क 
बजावण्यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी. 


॥) सदर सुट्टी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने, दुकाने इत्यादींना 
लागू राहिल (उदा. खाजगी कंपन्या या मधील आस्थापना, सर्व दुकाने व इतर आस्थापना, निवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, 
अन्य गृहे, नाटयगृहे, व्यापार,औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना तसेच माहिती व तंत्रज्ञान कंपन्या, शॉपिंग 
सेंटर, मॉल्स, रिटेलर्स इ.) 


॥) अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार, अधिकारी, कर्मचारी इत्यादींना पूर्ण दिवस सुट्टी देणे शकय नसेल 
तर, मतदान क्षेत्रातील कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुट्टी ऐवजी केवळ दोन ते तीन तासांची 
सवलत देता येईल. मात्र त्याबाबत त्यांनी संबंधित जिल्हा निवडणुक अधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्‍यक 
राहिल. कोणत्याही परिस्थितीत मतदारांना मतदानासाठी किमान दोन ते तीन तासांची भरपगारी सवलत मिळेल 
याची दक्षता संबंधित आस्थापना मालकांनी घेणे आवश्‍यक राहिल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२३/प्र.क्र.९३/कामगार-९ 


IV) वर नमूद केल्यानुसार उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने, 


दुकाने इत्यादींच्या मालकांनी/व्यवस्थापनाने वरील सूचनांचे योग्य ते अनुपालन होईल याची काटेकोरपणे 
खबरदारी घ्यावी. मतदारांकडून मतदानाकरिता योग्य ती सुट्टी अथवा सवलत प्राप्त न झाल्याने मतदान करता 
येणे हाक्य न झाल्याबाबत तक्रार आल्यास, त्यांच्याविरुध्द योग्य कारवाई करण्यात येईल. 


8. 


सदर परिपत्रक भारत निवडणूक आयोग यांचे W.ECI/PN/2¥/2023, दि.२९ मार्च, 2023 रोजीच्या 


प्रसिद्धी पत्रकास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु 7 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०५०४१११२४०२५१० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
[) A D A ५ A H E B oN ie vt INDUSTRY ENERGY AND 


25.4.20=% 157¢42fb870fa7e7090329a6f40b05dc84ae6 1481 ed6b8634847 
hi 


54919, postalCode=400032, ht 
INumber=8FE4511535712FE1236ED1973E619DF1AD75BB7F10264E1988 
427F9496819BF2, cn=DADASAHEB SOPAN KHATAL 
2023.05.04 11:20:29 +05'30 


(दादासाहेब सो.खताळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- उपरोक्त परिपत्रक सर्व संबंधित आस्थापनांच्या निदर्डानास आणण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 


-O 


. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र,नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२ 
. प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. कामगार आयुक्त, वांद्रे, मुंबई-५१ (निवडणूक होणाऱ्या ठिकाणी संबंधितांना सुचना देण्याबाबत 


कार्यवाहीच्या विनंतीसह अग्रेषित) 


. विकास आयुक्त, असंघटीत कामगार, एलफिन्स्टन रोड, मुंबई. 
. विभागीय आयुक्त, कोकण, पुणे, औरंगाबाद. 


६. जिल्हाधिकारी, पूणे, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सांगळी, सोलापूर, उस्मानाबाद, लातूर व नांदेड. 


१०, 


११: 


१२. 


१२३. 
१४. 


. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, वांद्रे, मुंबई निवडणूक होणाऱ्या ठिकाणी संबंधितांना 


सुचना देण्याबाबत कार्यवाहीच्या विनंतीसह अग्रेषित) 


. संचालक, बाष्पके, वांद्रे, मुंबई, निवडणूक होणाऱ्या ठिकाणी संबंधितांना सुचना देण्याबाबत कार्यवाहीच्या 


विनंतीसह अग्रेषित) 

कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, एलफिन्स्टन रोड, मुंबई. 

सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, 
वांद्रे (पूर्व) मुंबई - 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांना व्यापक प्रसिध्दी देण्याच्या 
विनंतीसह अग्रेषित. 

कामगार विभागातील सर्व कार्यासने. 

मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


